शास मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
(DPC) अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५९४/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १ फेब्रवारी, २०२३ 


वाचा : 
१ 


— 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.०८/पंरा-७, दिनांक ११ 
डिसेंबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८ मे, 
२०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२४०५/२०२२, दिनांक २७ डिसेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय : 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ च्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
(DPC) अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील रस्त्याची दर्जोन्नरती करण्यासाठी त्याच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


AJ 
— 


& 


<> 


£3) 
na 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी । कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू. लक्ष) | अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
भिवापुर । DPC-NAG (Il) | $--३४२ते नांद धामनगाव बेल्लारपार 
१ उरकुडापार रस्ता ६.४०० | ४३२.७७ २८.८१ 
०३ ते उरकुडापार रस्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५९४/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी । कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू. लक्ष) | अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
उमरेड । DPC-NAG (Il) | ।॥$--०६-फुकेश्वर-कच्छीमेट-वडद- 
२ नागपूर तालुका त्ता ७.७१० | ४२६.३४ २८.३२ 
०३ नागपूर तालुका सीमा रस्ता 
३ हिंगणा | DPC-NAG (ll) | $--३४४ ते गुमगाव रस्ता ५.७५० । ४०६.५५ २७.०९ 
४ ०४ SH-388 ते जुनेवाणी रस्ता ३.६१० | ३९२.९८ २६.१५ 
नागपूर । DPC-NAG (I त आहा 
4 4 a (॥ येरला ते सावरमेंढा रस्ता ७.९२० ५६०.४७ ३७.३३ 
: कळमेश्वर | DPC-NAG (Il) | पिपळा (के) ते कन्याढोल- परसोडी- eee a ses 
०५ निळलगाव-बोरगाव ते NH-489 रस्ता ॥ | र 
७ सावनेर । DPC-NAG (Il) | खापा- दुधबर्डी- नंदापूर-नांदोरी रस्ता | ४.४२० | ३४९.९४ २४.४४ 
८ ०५ कोथुळना-वाघोली-किरणापूर रस्ता २.६५० | २१०.८८ १४.७६ 
९ कामठी ॥॥--०७ कढोली- भोवरी-नेरी रस्ता ५.५७० ४७२.१२ ३३.०५ 
DPC-NAG (Il) = ee 
शि ae Al. -280 (नन्हा) ते ae aren saat 
तालुका सीमा (उमरपेठ) रस्ता : न ; 
काटोळ | DPC-NAG (ll) | खानगाव ते पानवाडी-वाढोणा- येनवा 
षि डड ८.९४० | ६२८.८३ ५३.८९ 
०७ ते 5--३२४ रस्ता 
नरखेड | DPC-NAG (ll) | भिष्णूर - पिंपळगाव- थुगाव (देव) 
१२ _ ८.०२०० ७१३.२६ ४९.९३ 
०७ रस्ता 
कुही ॥॥--२४७ -कुही-चनोडा-भामेवाडा- 
DPC-NAG (Il) कुचाडी-कळमना तालुका 
१३ - तितुर-कुचाडी- छु ११.९०० | ८४५.०२ ५६.०८ 
सीमा रस्ता 
मौदा DPC-NAG (II 
१४ त (॥) पारडी ते तरोडी (खुद) रस्ता ४.६८९ ४१३.३२ २८.९३ 
गी मौदा DPC-NAG (Il) | रा.मा.-३४५-हिवरा-गांगनेर-सालवा - ies seas eae 
ग ०९ खोपडी रस्ता ल । र 
जा पारशिवनी | DPC-NAG (Il) | प्रजिमा-२१ निमखेडा-केरडी-साठक वगा | eg de mee 
qo - हिवरी खैरी-तालुका सीमा रस्ता न 7 Br 
१७ | रामटेक करवाही ते खंडोसा रस्ता १.९२० ११६.०१ ८.१२ 
ae DPC-NAG (ll) | NH-483 ते किरणापूर ते शिवणी ans ल वत 
११ टोला रस्ता । । | 
१९ NH-483 (हंसापूर) शिवणी रस्ता १.८९० । १६९.८१ ११.८९ 
एकुण कामे १९ ११७.१४४ | ९०११.७२ ६२५.४१ 


. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५९४/बांधकाम-४ 


ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 


प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


iii) 


vi) 


vil) 


viii) 


ix) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. तसेच नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF) योजनेच्या 
सुधारित अटी व शर्तीनुसार RIDF अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या स्थळी 
प्रकल्पाची माहिती दर्शविणारा विहित नमुन्यातील फलक लावण्यात यावा. 
प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथःकरण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातीळल गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


सदर कामे डोंगरी/आदिवासी/नक्षल प्रभावित क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 


१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रामध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने तपासणी करून 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५९४/बांधकाम-४ 


दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतूद केलेबाबत खातरजमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. 


सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 


खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ ५१५३” या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११२२०३५४५२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Kal 
= al 
<2 (७ & ८० >: & ८2 2 -:2 “ 


vz 


9) 
93) 
१४) 
94) 
१६) 
१७) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.02.01 17:45:26 
+05'30' 
(प्रशांत वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर विभाग, 
नागपूर. 

कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नागपूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


